RNI No.MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ६, अंक २ ] 


शनिवार , जानेवारी ११, २०२० / पौष २१ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक २ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


. 


. 


नाशिक महानगरपालिका , नाशिक 
पोट -निवडणूक -२०१ ९ 

अधिसूचना 

क्रमांक मनपा /निवडणूक / ०६ / २०२० 
नाशिक महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक २२ अ आणि २६ अ या जागेवर प्रत्येकी एकच उमेदवार निवडून द्यावयाचा असून सदर 
जागेसाठी महानगरपालिकेची पोट-निवडणूक दिनांक ९ जानेवारी २०२० रोजी घेण्यात आली. तसेच मतदान घेतलेल्या प्रभाग २२ अ आणि २६ अ ची 
मतमोजणी दिनांक १० जानेवारी २०२० रोजी होऊन महानगरपालिका सदस्य मताधिक्याने निवड झाल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे . 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे अनुसूची ड प्रकरण-१, निवडणूक नियम ३९(२ ) व महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र 
मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / मनपा-२०१९ / प्र.क्र . ९/ का . ५, दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ नुसार निवडून आलेल्या महानगरपालिका 
सदस्यांची नावे, राहण्याचेठिकाण (पत्ते) व पक्ष याबाबतची माहिती मी , राधाकृष्ण वि. गमे, आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका, नाशिक या 
अधिसूचनेद्वारे खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे : 
प्रभाग क्रमांक जागा क्रमांक 

निर्वाचित सदस्याचे नाव 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
२२ २२ अ 

पवार जगदीश शंकर पोस्ट पिंपळगाव खांब, ता . जि . नाशिक नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी 
२६ अ 

जाधव मधुकर भागीरथ गट नं . ९९ + १०० डी / १, 

शिवसेना 
जाधव टाऊनशिप , सातपूर 
नाशिक ४२२०१० . 


पत्ता 


पक्ष 


२६ 


अंबड , 


नाशिक , 


रा . वि . गमे , 

आयुक्त , 
नाशिक महानगरपालिका, नाशिक . 


दिनांक ११ जानेवारी २०२० . 


भाग दोन - २-१ 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


